भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंती 
वर्षानिमित्त १२५ निवडक गावांतील अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करणे 

मौजे सालेगांव, ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद येथील 
उर्वरित प्रस्तावाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 


शासन निर्णय, क्रमांकः दवसु-२०१८/प्र. क्र. ८७/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ मार्च, २०२४. 
वाचा : 


१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांकः सान्यावि-२०१५/प्र. 
क्र.१६३/ बांधकामे, दिनांक ०९ ऑक्टोबर, २०१५. 

२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांकः दवसु - २०१६ / प्र. क्र. 
१५६/ अजाक, दिनांक १२ ऑगस्ट, २०१६. 

३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांकः दवसु-२०१६/ प्र. क्र. २२७/ 
अजाक, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६. 

४. शासन निर्णय, सम क्रमांक, दिनांक ०६ मार्च २०१९. 

५. आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र, क्रमांक सकआ / मावक / 
डॉ. बा. आं./१२५ जयंती / निवडकववि/२०२२-२३/का-१२/१४७९, दिनांक २० ऑक्टोबर, 
२०२२. 


प्रस्तावना: 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंती वर्षानिमित्त १२५ निवडक 
गावांतील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा सर्वागीण विकास करण्याचा निर्णय 
शासनाने उपरोक्‍त वाचा २ अन्वये घेतलेला आहे. सदर निर्णयांतर्गत "मौजे सालेगांव, ता. लोहारा, 
जि. उस्मानाबाद" येथील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा समावेडा उपरोक्‍त वाचा ३ 
अन्वये करण्यात आलेला आहे. यास अनुसरून प्रचलित नियमानुसार शासन मान्यतेने रुपये 
५,९४,१८,३७६/- इतक्या किंमतीच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता उपरोक्‍त वाचा 
४ अन्वये देण्यात आलेली आहे. 

आता, उपरोक्त वाचा ५ अन्वये आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रस्तुत 
प्रकरणातील प्रचलित नियमानुसार तयार करण्यात आलेले उर्वरित कामांचे रुपये ११,२४,३६,०००/- 
इतक्या किंमतीचे अंदाजपत्रक शासनास सादर केलेले आहे. सदर अंदाजपत्रकाच्या किंमतीपैकी 
रुपये ५.०० कोटी इतक्या किंमतीच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन नणय निर्णय: 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंती वर्षानिमित्त १२५ निवडक 


गावांतील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा सर्वांगिण विकास करण्याच्या निर्णयास 
अनुसरुन - आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी मौजे सालेगांव, ता. 
लोहारा, जि. उस्मानाबाद येथील अनुसूचित जाती व नवबौध्द वस्त्यांच्या विकासाचा सादर केलेल्या 
प्रस्तावातील रुपये ५.०० कोटी इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन 
राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. 


१, 


काम सुरु करण्यापूर्वी मांडणी नकाझास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु 
करण्यात यावे. 


. ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 


करुनच काम हाती घेण्यात यावे. 


., प्रत्यक्ष काम करतेवेळी शासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्रमांकः इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. 


१७७/तां.क.-१, दिनांक Io जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


, शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांकः बीडीजी-२०१७/ प्र.क्र. ६०/इमारती- 2, 


दिनांक ०७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


. प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी सदर अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 


बांधकाम प्रादेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर व उपभोक्ता विभागाच्यावतीने सक्षम 
प्राधिकारी म्हणून प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, लातूर यांनी साक्षांकन करणे 
MARI आहे. 


., नियोजित जागा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र 


प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


., सदर प्रकरणी शासन निर्णय, दिनांक १२ ऑगस्ट, २०१६ मधील इतर अटी परिच्छेदातील 


अनुक्रमांक ६ नुसार सदर कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग/जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग 
यांच्यामार्फत करण्यात यावीत. 


. उपरोक्‍त कामे अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द वस्तीतीलच आहेत याची प्रादेशिक उपआयुक्त, 


समाज कल्याण विभाग, लातूर यांनी खात्री करावी. 


. निधी वितरणाच्या मार्गदर्शक सूचना समाज कल्याण आयुक्त स्तरावरुन देण्यात याव्यात. 


सदर प्रकरणी होणारा खर्च हा 


मागणी क्रमांक एन-३ 
मुख्य लेखाशिर्ष २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे 


कल्याण 


०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण 


०२ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५वी जयंती साजरी करणे 


(०२) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५वी जयंती साजरी करणे. (कार्यक्रम) ५३, 
मोठी बांधकामे 

लेखाशिर्ष २२२५ डी ८२३ या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घाळून तो सन २०२३-२४ या वर्षात करण्यात 
आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. यासाठी सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण, धाराशिव, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी आणि प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज 
कल्याण विभाग, लातूर यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१५२३३७५०५९२२ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN VILAS SHISHUPAL 
p RAV | N V | LA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 
AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
0=e90b11f238d67 1a8222f53575baf 1f02e1625f1f53f35c695b53 
h 


I bcd5b6b83fa, pr ICod 10032, 
|S DOEA86861C0C1248FD89817636DDFBESESOBA 


, डॉस 
serialNumber=CBDO:! 
12759A0FE7E022D790310B, PRAVIN VILAS SHISHUPAL. 
Di 2024.03.15 23:47:21 +05'3! 


4 FS 


(प्रविण शिज्ुपाल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, लातूर 

३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 

४. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धाराशिव. 

५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धाराशिव. 

६. उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 

७. सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, लोहारा, जि. धाराशिव. 

८. सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, धाराशिव. 

९. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

११. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

92. कोषागार अधिकारी, धाराशिव. 

१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो/बांधकामे), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 

१४. निवड नस्ती/अजाक 


